सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 
अधीक्षक व तत्सम पदे - सुधारित पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : न्यायाप्र-२९१८/प्र.क्र.१६७/प्रश्ञा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जून, २०१९ 


वाचा :- शासन आदेशा क्रमांक : बदली-३११८/प्र.क्र.८५/प्रशा-२, दिनांक १८ मे, २०१८ 


शासन आदेठा :- 


संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) संवर्गातील अधीक्षक व 


तत्सम या पदावर एकूण २९ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, श्री. राजेश साहेबराव 


तेलमोरे, अधीक्षक यांनी त्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्याची विनंती केली होती. श्री. Aaa यांची विनंती 


व यासंदर्भात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने मूळ अर्ज क्रमांक ४३५/१८ मध्ये दिलेळे आदेश 


विचारात घेऊन श्री. तेलमोरे यांच्या पदस्थापनेत बदल करुन स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव दिनांक १८.०५.२०१८ । सुधारीत पदस्थापना । अभिप्राय 
च्या आदेशान्वये 
दिलेली पदस्थापना 
ha Q 3 8 4 
7 श्री. राजेश साहेबराव THAR, | अधीक्षक, शालेय पोषण | अधीक्षक, शालेय पोषण 
अधीक्षक, शाळेय पोषण आहार, पंचायत समिती | आहार, पंचायत समिती 
आहार, पंचायत समिती खुलताबाद, तेल्हारा, जि. अकोला. 
अकोला, जि. अकोला. जि. औरंगाबाद 
2. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा 


दिनांक AYA SAAT A त शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांक : न्यायाप्र-२९१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-२ 


3: सदर शासन Best महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०६२६१५४३२३८८२१ असा आहे. हे आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Santosh B hwar Mamad. 
c=IN, ०५०५ 't Of Maharashti School Education and 


Santosh B h sn 
a n 0 5 ) a 5 a ve 5 ) Wa r 2 fen abt A वनमाळी की -df88b33dfa2a3de3d8ea011b 
7d83adc40ch6, 


Mamadapure a1983esstee38b60dcn-Santosh Bsaveshwor Mamadapure 


Date: 2019.06.26 15:47:10 +05'30' 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. सर्व संचालक 


१ 

२ 

३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद / अकोला 


५. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, औरंगाबाद / अकोला 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / अकोला 
७. संबंधीत अधिकारी आयुक्‍त कार्यालयामार्फत 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 


१) मा. मंत्री (शा.शि.) यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
२) अपर मुख्य सचिव (शा.शि.) यांचे स्वीय सहायक 
3) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


